सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र साना राजपामा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१ -६, २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६ , शके १९४० 


पृष्ठे - २८ , किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार -अ , चार-ब व ९१५ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ११८ 
असलेले नियम व आदेश . 


M 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २० 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत त 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


९१९ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९४० 


१ 


__ शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

the said Act), the state Government has sanctioned 
Urban Development Department 

a part of the Draft Development plan of Aurangabad 
Mantralaya ,Mumbai. 400032 . 

Fringe Area vide Notification No.TPS - 3014/CR 
Date : 11th April 2018 

159 ( A )/ 2015 / UD - 30 , dt . 08 / 11/ 2017 with 
Corrigendum 

modifications as specified in SCHEDULE - A of 
READ:- 1 ) TPS - 3014/ CR-159( A ) / 2015/ UD, 30, 

the notification (hereinafter referred to as “ the said 
Dated :-08th November, 2017 . 

Final Development Plan ” ) ; 
2) TPS- 3014/ CR-159 ( B)/ 2015/ UD- 30, 

And whereas,in accordance with sub- Section 
Dated :- 08th November, 2017 . 

(1 ) of section 31 of the said Act, vide notice 
Maharashtra Regional and Town Planning 

No . TPS - 3014 / CR - 159 (B ) / 2015 UD -30, dated 
Act, 1966 . 

08 /11 /2017 , the state Government has republished 
No. TPS- 3014/ CR-159 /15/ Corrigendum/ 

the SubstantialModifications while sanctioning 
UD - 30 : - whereas,in accordance with sub - section 

the said Development plan as specified in 
( 1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and 

SCHEDULE - B of the notice (hereinafter referred 
Town Planning Act 1966 ( hereinafter referred to as 

to as “ the said Excluded part” ); 


औ . भाग १ - २२ 


९१५ 


९१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


the inspection of the public in the office of The 
Chief Administrator (New Towns) CIDCO , New 
Aurangabad , during office hours on all working 
days for a period of 30 days ; 

This Corrigendum shall also be published on the 
Government web - site at www .maharashtra . gov.in 
( lyd ifH) 


And whereas, it is observed that some errors , 
typographical mistakes are needed to be corrected 
in accordance with the government approval in the 
said Sanctioned Modification (Schedule A ) and in 
the sanctioned SubstantialModification (Suhedule 
B ) for that purpose it is necessary to issue Corrigendum 
for the same as mentioned in Annexure - I & II attached 
hereto ; 

Now ,therefore this Corrigendum is issued in 
respect of such corrections for the said Sanctioned 
Modification (Schedule A ) and for substantial 
modification (Schedule B ) as mentioned in 
Annexure - I & II attached hereto ; 

Copy of this Corrigendum is kept open for 


By order and in the nameof the Governor of 
Maharashtra . 


M . M .PATIL , 
Under Secretary to Government. 


Annexure - I 
Corrigendum to Schedule “ A ” (SM - schedule ) 


S . No. 


Defails of Notification and Notice 


Corrigendum 


Schedule A of the Notification No. TPS - 3014 /CR - 159 SMP17 , SMR25, SMS 16 and SMS 17 are deleted from 
( A ) /2015 / UD - 30 , dated 08th November , 2017 

Schedule A and included in Substantialmodification of 
Schedule B as EPP 38 , EPR 50 , EPS , 9 & EPS 10 as 

specified in PART - A 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M .PATIL , 
Under Secretary to Government. 


Annexure-II CorrigendumtoSchedule“B”(EP-schedule) 


औरंगाबाद विभाग 


EPModification 


SiteNo./ Reservation 

No. 


SurveyNo./ GutNo./ 


No. 


ProposalasperPlanpub-ProposalasperPlansubmittedtoModificationofsubstantialnature lishedundersection26oftheStateGovernmentforsanctionunderproposedbytheStateGovernmentunder MaharashtraRegionaland 

section30oftheMaharashtraSection31oftheMaharashtraRegional TownPlanningAct1966RegionalandTownPlanningAct1966andTownPlanningAct,1966(EP) 


P-37 


R.No.113 


PLAYGROUND 


65,69 Hirapur 


AreaunderReservationisshiftedingutShiftingof“R.N.113-PlayGround”asper no.1,VillageHIRAPUR,andconvertedplansubmittedU/S30isrejectedandland toAgriculture. 

undershiftedreservationisretainedasper theplanpublishedU/S26ofMRandTP Act,1966asshownonplan.“R.N.113-PG” aspertheplanpublishedu/s26ofMRand TPAct,1966isproposedtobedeletedand areasoreleasedisproposedtobeincluded inResidentialZone,asshownonplan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६, शके १९४० 


EPR 


R-59 


R.No.295 


307 


H.S.&P.G. 


50. 


Satara 


ReservationisshiftedtoG.No.348,Shiftingof“R.N.295H.S.&P.G.“asperplan VillageStataraandareaunderearliersubmittedU/S30isrejectedandlandunder reservationisconvertedtoReservationshiftedreservationisretainedaspertheplan isconvertedtoResidentialUse.AreaofpublishedU/S26ofMRandTPAct,1966 Reservationisreducedto1.1Ha.asshownonplan.“R.N.295H.S.&P.G.”as ReservationisShiftedtoGutNo.348pertheplanpublishedu/s26ofMRandTP VillageSataraandareaunderearlierAct,1966isproposedtobedeletedandarea ReservationisconvertedtoResidential.soreleasedisproposedtobeincludedin 

ResidentialZone,asshownonplan. 


९१७ 


९१८ 


Annexure-II CorrigendumtoSchedule“B”(EP-schedule) 


EPS 
9 
S 
- 
- 
21 


R 
. 
No 
. 
340 


71 Georai 


I 


C.C 


Areareducedto0.3Hectorandrearranged 

|i)Rearrangementof“R.No.340-CC”aspertheplanpublished 

u/s30ofMRandTPAct,1966isrejected. Gutno.71Georaireducedareaunder 

ii)“R.No.340-CC”aspertheplanpublishedu/s26ofMRand reservationisconvertedintoresidential. 

TPAct,1966isproposedtobedeletedandareasoreleasedis proposedtobeincludedinResidentialzoneasshownonplan. 


EPS 


S--22 


R.No.341 


70 Georai 


PARKING 


ShiftedinGutNo.67Georai,thearea underReservationisconvertedinto Residential. 


ModificationmadebythePlanningAuthorityisproposedtobe Sanctioned. “R.No.341-PARKING”isproposedtobeshiftedasproposed asshownonplan. 


EPQ33-Lastsentenceoflastcolumntobereadasmention below: Instead“Thealignmentof30.0MwideDProadinGutNo.22, 25,26and27,Sundarwadiisproposedtobedeletedand remainingalignmentofsaidDPRoadisproposedtobeshifted andreducedto18.0MwidthasshownonPlanandlandunder originalalignmentsoreleasedisproposedtobeincludedin adjacentZoneasshownonplan.” TobeReadas”Thealignmentof30.0MwideDProadinGut No.22,25,26and27,SundarwadiandNorth-South30Mwide DPRoadinGutNo.19&18areproposedtobedeletedand remainningalignmentofsaidDPRoadisproposedtobeshifted andreducedto18.0MwidthasshownonPlanandlandunder originalalignmentsoreleasedisproposedtobeincludedin adjacentZoneasshownonplan.” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६, शके १९४० 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


M.M.PATIL, UnderSecretarytoGovernment. 


भाग १ - पुरवणी 


९१९ 


आर 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६, शके १९४० 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 

नियम १० अन्वये वर्ग “ साधन संपत्ती ” उपवर्ग “ कर्ज न देणाऱ्या साधन 

संपत्ती संस्था ” असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . 
उपविभागीय अधिकारी तथा अतियात उपजिल्हाधिकारी यांजकडून संस्थेचा नोंदणी क्र . ओजीडी/ एफ एल बी / आरएसआर( एनसी )/ ११००( डी )। 

२०१८ - १९ , दि .०३/ ५/ २०१८ असा आहे . 
जाहीर प्रगटन 

सी . एम . सराफ , 
जा .क्रं . २०१८/ इनाम /विरासत / सीआर- १० / २०१८.- ज्या अर्थी श्री . नामे 

सहायक निबंधक सहकारी , 
प्रल्हाद शामराव पुराणीक यांचे वारस श्री . रविंद्र प्रल्हाद पुराणीक यांनी 

संस्था ( दुग्ध ) औरंगाबाद . 
या कार्यालयात अर्ज सादर केला आहे की , त्याचे वडील नामे प्रल्हाद 
शामराव पुराणीक , रा वेरूळ ता . खुलताबाद हे श्री घृष्णेश्वर महादेव 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

वाचा: 
इनाम या देवस्थानच्या मौ . वेरुळ ता . कन्नड या खाली दर्शविलेल्या गावाच्या 

१ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं १४ दि . १३/ १० /१९८१ 
इनाम जमीनीचे मुतवली / अर्चक बाबत विरासत कार्यवाही दाखल केली 

२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसुचना 
आहे . 

__ क्र सहिससा / १०८१ / ३३३२/ २२०/ १५सी दि . २० / १० / १९८१ 

३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 
अ.क्रं . गावांचे नाव जुना सर्वे नंबर नविन गट नंबर श्रेत्रफळ हे आर यांचे परीपत्रक क्र एडिएम /१८४/ १५६( २) दिनांक १९/ ०३/ १९६८ . 
वेरुळ ता . २९९ ६९१ ०४ हे ५७ आर 

४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 
खुलताबाद 

पो . खराब ० .३१ 

___ यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४ .६. २०१६ 
५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे 

यांचे परीपत्रक दिनांक ०१/ ०१/ २०१७ 

६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे 
श्री .नामे प्रल्हाद शामराव पुराणीक यांचे वारस श्री . रविंद्र प्रल्हाद यांचे आदेश दिनांक ०६/०४ / २०१८ . 
पुराणीक दिनांक २६/ ७/ १९७९ रोजी मयत झालेले आहेत तरी उपरोक्त 

७ ) महात्मा गांधी अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसा लि . उदगीर यांचे पत्र 
इनाम जमीनी बाबत त्यांचे विरासत मुतवली / अर्चक म्हणुन मंजुर दिनांक १५ / ०२/ २०१८ . 
करण्यात यावी. असा अर्ज प्राप्त झाला आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था आधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
त्याअर्थी या जाहीर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते की , उपरोक्त 

नियम १०७ अन्वये आदेश 
नमुद मिळकती बाबत किंवा सदरचे विरासत मंजुरीचे कार्यवाही बाबत जा .क्र . वि - १/ कलम १५६ / महात्मा गांधीअर्बन को सोसा/ १२१५ / सन १८ . 
जर कोणास आक्षेप अगर हरकत असेल तर त्यांनी हे जाहीर प्रगटन महाराष्ट्र सहकारी संस्था आधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रसिध्द झाले पासुन सहा आठवडयाचे आत आपला आक्षेप अगर हरकत 

प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , समृत जाधव जिल्हा 
लेखी स्वरुपात त्यांनी या कार्यालयात दाखल करावेत . उपरोक्त नमुद उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे महात्मा गांधी अर्बन 
मुदतीत आक्षेप अगर हरकती प्राप्त न झाल्यास वरील अर्जदार यांचे नावे को ऑप क्रेडिट सोसा लि . उदगीर या संस्थेच्या खालीलप्रमाणे नमुद 
त्यांनी विनंती केल्या प्रमाणे उपरोक्त मिळकती बाबत नियमानुसार विरासत आधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ 
मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येईल व त्यांनतर कोणाचाही कसल्याही ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ ( एच ) 
प्रकारच्या आक्षेप हरकत विचारात घेतल्या जाणार नाही यांची नोंद घ्यावी . 

व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील पोटनियम ३, ५,६, ७,९, १० ,११ ( अपसेट 
आज दिनांक २/ ५/ २०१८ रोजी माझ्या सहिने व कार्यालयाच्या प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) १२,१३ , १५ ,१५,१७,१८ व २० , 
शिक्यानीशी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्दी करीता दिलेले आहे . 

( अ) नुसार वरील कायद्याचे कलम १०१ अनुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची 
कन्नड , २ मे , २०१८ 

अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासुन ते दि . ३१ मार्च 

दुर्वाचनिय , २०१९ या कालावधीकरीता आधिकार प्रदान करीत आहे . 
उपविभागीय अधिकारी कन्नड तथा , सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत 
अतियात उपजिल्हाधिकारी कन्नड . आहेत . 

१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था आधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम 

१९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 

२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज 
अधिसूचना 

वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
क्र .जिदुविअ/ औ.बाद / सनि / ५३५/ २०१८ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या 
( दुग्ध ), औरंगाबाद , या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कै . पुंजाजी अंमबलजावणीकरीता असतील . 
बनसोडे भोईसमाज मागासवर्गीय भुजलाशयीन मत्स्यव्यवसायीक सहकारी ३ ) प्रस्तुत व्यकतीची बदली , सेवा निवृती, मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेल्या 
संस्था म . पाल ता . फुलंब्री, जि . औरंगाबाद , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल . 


९२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ क्र . | वसुली अधिकाऱ्याचे नाव अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
श्री उकडे सचिन रामराव वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अधिकारी 
५ ) विशेष वसुली आधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे करणेस मनाई आहे. 
कामकाज समाधानरकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच १० ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने 
अधिकार काढुन घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान येत 
६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं . १९४२/ २०१३ दि . असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या असेल तेथील संबधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात कोषागारात जमा करण्यात यावा 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ११ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडुन प्रमाणपत्रानुसार 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
कार्यवाही करावी. 

येवू नये . 
७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त १२) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव 
आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली आधिकाऱ्यांनी त्यांच्या येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
नावापुढे वसुली आधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था आधिनियम १९६० १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात 
व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
८ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करुन संस्था स्तरावर 

तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवुन जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी राज्य पुणे यांचे आदेश दिनांक ०६/ ०४/ २०१८ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
शासकीय कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाचा प्रतीसह अहवाल संस्था आधिनियम १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ अन्वये 
दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 

वसुली अधिकाऱ्यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याचा 
९ ) शासन निर्णय क्र संकिर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - स दिनांक २३/ ११ / आदेशीकेचा खर्च ( Cost of Process ) खालीलप्रमाणे निश्चीत 
२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर केलेल्या आहे . 


| 


अ . क्र . वसुलीचे टप्पे 

आदेशीकेचा खर्च 
वसुली दाखला/ हुकूमनामा प्राप्त झाल्यानंतर आणि मागणी नोटीस एकुण वसुलपात्र रकमेच्या ०. ५० % 
दिल्यानंतर जप्ती नोटीस देण्यापुर्वी 
जप्ती नोटीस दिल्यानंतर च जप्ती केल्यानंतर 

एकुण वसुलपात्र रकमेच्या ० .५० % 
लिलाव जाहीर करुन जंगम / स्थावर मालमत्तेच्या लिलावास एकुण वसुलपात्र रकमेच्या ० .५० % 

मान्यता मिळाल्यानंतर 
अटी व शर्ती 

५ . प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्याची 
१ . वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसुली दाखला यामधील वसुलपात्र 

अंमलबजावणी करतांना नोटिस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी जाहीरात खर्च व 
रक्कम व उपरोक्त नमुद हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशीकेचा 

प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
खर्च ( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम 

कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 
वसुली खर्चम्हणून थकबाकीदाराकडून वसुल करता येणार नाही . 

६ . संस्थेने याप्रमाणे वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्यांच्या विनियोगाबाबत 
२ . लिलावाव्दारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १. ५० % दरानेच 

प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . संस्थेच्या वैधानिक 
आदेशीकेचा खर्च वसुल करता येईल . अन्यथा उपरोक्त नमुद ज्या टप्यावर 

लेखापरिक्षकांने लेखापरिक्षण करतांना खर्चाचा आकारणी व त्याचा विनियोग 
थकबाकी रक्कम पुर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च 

योग्य पध्दतीने केला आहे किंवा नाही याबाबत तपासणीकरुन त्याबाबतचे 
वसूल करावा . 

निष्कर्ष लेखापरीक्षण अहवालामध्ये करणे बंधनकारक राहील . लेखापरिक्षण 
३. उपरोक्त नमुद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली 

अहवालामध्ये याबाबत गंभीर दोष निदर्शनास आल्यास संबंधीत संस्थेच्या 
संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु १ .५० लाख मर्यादेतच 

निबंधकाने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावयाची आहे . 
आदेशीकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसुल करता येईल . 

लातूर ७ मे २०१८ 
४. उपरोक्त अट क्र १ व ३ मध्ये नमुद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसूली 

समृत जाधव , 
अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसुल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

जिल्हा उपनिबंधक , 
अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र 

सहकारी संस्था , लातूर . 
राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१-६ , २०१८ : ज्येष्ठ १०-१६ , शके १९४० 


९२१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
संदर्भ :- पोलिस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र द .वि . सेल / मनाई- आदेश / 

८३/ २०१८ दिनांक ४/५/ २०१८ . 
( फौजदारी प्रक्रिया, संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे) 

आदेश 
क्र .२०१७/ एमएजी -३/ सीआर -०७.- ज्याअर्थी, पोलिस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचेकडील पत्र द .वि . सेल/ मनाई आदेश/ ८३/ २०१८ 
दिनांक ४/५/ २०१८ अन्वये आगामी मुस्लिम रमजान समारंभ व रमजान 
ईद या काळात दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि 
कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राखण्यासाठी खालील नमुद मुद्या क्रमांक 
०१ ते ०७ चे अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्हयात मनाई आदेश लागु करण्याची 
आवश्यकता असल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ 
प्रमाणे बंदी आदेश होणेस विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, सर्व जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राखण्यासाठी 
खालील मुद्या क्र .१ ते ७ ची संबंधिताना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ 
चे कलम १४४ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयात आदेश लागू करण्याची 
आवश्यकता असल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचीही 
माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये उक्त परिसरात खालील बाबी 
करण्यास मनाई करीत आहे . 

१. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला किरायाने / भाड्याने 
ठेवताना घर मालक, लॉज चालक , धर्मदाय संस्था , विश्रामगृह , धर्मशाळा 
चालक /मालक यांनी वास्तव्यास राहणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र व निवासाचा 
पत्ता याबाबत माहिती संबंधीत पोलीस स्टेशनला न देता भाड्याने/किरायाने 
ठेवण्यास मनाई करीत आहे . 

२. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिाला कोणत्याही दुय्यमप्रती 
मोटार वाहनांच्या माहिती न देता खरेदी-विक्री करण्यास मनाई करीत 
आहे . 

३. आक्षेपार्ह सिडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय- धार्मिक तेढ निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा 
कोणत्याही ठिकाणी आक्षेपार्ह सिडी /गाणी/ संगीत वाजविण्यास मनाई करीत 
आहे . 

४. अवैध सिम कार्ड विक्री करण्यास व अवैध स्फोटक साठा 
बाळगण्यास मनाई करीत आहे . 

५ . मागील एक महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहिती 
सादर करणे बंधनकारक राहील . 

६ . सायबर कॅफे मालकास आपली ओळख पटविल्याशिवाय कोणत्याही 
व्यक्तिस सायबर कॅफेचा वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 

७. शोभेची दारु विनापरवाना साठा तसेच ड्रोनचा विना परवाना 
वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 

हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीत दि . ८ /५ / २०१८ रोजीचे 
०० .०५ ते दिनांक २१/ ६/ २०१८ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत लागू राहतील . 

__ हा आदेश आज दिनांक ७/५/ २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 

उस्मानाबाद , ७ मे , २०१८ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ३३१०/ १८ , दिनांक ०५ मे , २०१८ . 

२ . श्री .यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा .क्र . १२६०/ १८ , दिनांक ०५ मे , २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ३३९८/ २०१८ .- श्री . यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व.स्तर , उमरगा यांची दिनांक ०२ व ०३ मे , २०१८ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २९ एप्रिल , २०१८ ते 
दिनांक ०१ मे , २०१८ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्येत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.यु.पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .यु. पी कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एन . के . कारंडे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांनी 
पाहिला. 
उस्मानाबाद ७ मे २०१८ 

पी . जे . पाटील , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व .स्तर , उमरगा 

यांचे पत्र जा .क्र .१२६६/ १८ , दिनांक ०७ मे , २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 
२. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्यवि/ प्रशा/ ३३६७/ 
२०१८ दिनांक ५ मे , २०१८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३४३४/ २०१८ .- श्री .यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांची दिनांक ०८ मे , २०१८ ते ११ मे , 
२०१८ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १२ व १३ मे , 
२०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील. 

____ जर श्री . यु. पी कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


दुर्वाचनिय , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


९२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 
श्री .यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व 
त्यांचेकडे असलेला दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांचेन्यायालयाचा 
विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . एस . बी .तोडकर , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचेकडे ठेवण्यात येतो . 

श्री . यु. पी कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व 
त्यांचेकडे असलेला दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांचे न्यायालयाचा 
विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्रीमती. ए . एन . नावंदर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरगा यांचेकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद ८ मे २०१८ 

पी . जे . पाटील, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


लयाचा 


. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ३२०७/१८ , दिनांक २७ एप्रिल , २०१८ . 

२. श्री .ए. व्ही .कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा .क्र .३४१३/ १८ , दिनांक ०७ मे , २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ३४३७/ २०१८ .- श्री .ए.व्ही .कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली दिनांक ०२ मे , २०१८ रोजीची (०१ ) एक दिवसाची 
नैमित्तीक रजा अर्जदाराच्या विनंतीवरुन रद्द करण्यांत येवुन , दिनांक ०२ 
मे , २०१८ ते दिनांक ०५ मे , २०१८ या ( ०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ६१, नुसार मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही .कुलकर्णी, हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . ए. व्ही .कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री .ए .व्ही . कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती . आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांनी 
पाहिला. 
उस्मानाबाद ८ मे २०१८ 

पी . जे . पाटील , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 
वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 
क्र . जिविशा/ रमजान - ईद/ २४२४/ २०१८ :- उस्मानाबाद जिल्हयात 
दि . १६/ ६/ २०१८ रोजी रमजान ईद ( चंद्रदर्शनावर अवलंबुन एक दिवस 
मागे पुढे ) साजरी होत आहे . 

तरी वरील उत्सव जिल्हयात शांततेत पार पडावेत मिरवणुका 
दरम्यान वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही 
अनुचित प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी जर , 
तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात 
करता यावी , म्हणुन मी पंकज देशमुख पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद 
जिल्हयात सर्व पोलीस उप निरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्याना 
दि . १५/०६/ २०१८ रोजीचे ००.०० ते दि .१७/ ६/ २०१८ रोजीचे २४ .०० 
वा .पावेतो खालील प्रमाणे अधिकारी प्रदान करत आहे . 
१. सडकावरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोक कशा रितीने चालावे त्यांनी त्यांची वर्तणुक किंवा वागणुक 

कशी ठेवावी या विषयी निर्देश देणे . 
२ . अशा कोणत्याही मिरवणुक कोणत्या मार्गाने जाव्यात किवा कोणत्या 

मार्गाने जावु नयेत ते मार्ग विहीत करणे . 
सर्व मिरवणुकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व प्रतीमा पुजनाच्या सर्व 
जागाने आसपास प्रतीमा पुजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरुन 
किवा सार्वजनिक जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याचे जागी, 
गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल 

अशा सर्व ठिकाणी अडथळा होवु न देणे . 
४ . सर्व रस्त्यावर , नद्याचे घाटावर , सार्वजनिक ठिकाणी , स्नानाचे कपडे 

धुण्याचे ठिकाणी, जागे जवळ वाद्य वाजविणे आणि शिंगे , कर्कश 

वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे अगर त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 
५. सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३, 

३४ , ३७ ते ४२ , ४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमनात्मक 
आदेशाचे कोणत्याही नियमनात्मक आदेशाचे अधीन असलेले व 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 
करेल तर तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस 

पात्र राहिल . 
उस्मानाबाद १६ मे , २०१८ 

पंकज देशमुख , 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१ - ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६, शके १९४० 


९२३ 


१० 


दावर 


श्रीमती एस. एम .शिंदे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस . एम .शिंदे, यांचे अनपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर ७ मे २०१८ 

श्रीमती वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


१२ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८ / ६/ २०१७ . 

२) श्री एस . डी . गावडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उदगीर 
यांची दि . ०७/०५/ २०१८ ते ०९/ ५/ २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि( प्रशा )/ १७०२ /२०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , लातूर ह्या श्री एस. डी . गावडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांची दिनांक ०७/ ५/ २०१८ 
ते ९/ ०५/ २०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
६ /५/ २०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ५/ ५/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १०/५/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री एस . डी . गावडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

____ श्री एस. डी . गावडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 
उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री एस . डी . गावडे , यांचे अनपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर ७ मे २०१८ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


११ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक 

२८ / ६ / २०१७ . 
२ ) श्रीमती एस . एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश – १ , लातूर यांची 
दिनांक ०८ / ०५/ २०१८ ते ०९ / ५/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि(प्रशा)/ १७०३ / २०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , लातूर हया श्रीमती एस .एम.शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश – १ , व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर दिनांक ०८ /५/ २०१८ ते ९/ ०५/ २०१८ 
पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना 
दिनांक ७/ ५/ २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०/ ५ / 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . एम.शिंदे , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक 

२८ / ६/ २०१७ . 
२) श्री . आर. व्ही . जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश – १, उदगीर यांची 
दिनांक २४ /०४ / २०१८ ते ०४/ ५/ २०१८ या ( ११) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि( प्रशा )/ १७१५/ २०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, लातूर हया श्री . आर. व्ही . जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश – १ , व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक २४/ ०४/ २०१८ ते ०४/ ५/ 
२०१८ या ( ११ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस , कार्योत्तर मंजूर देत आहेत . 

श्री . आर. व्ही . जटाळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . आर. व्ही . जटाळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . आर. व्ही . जटाळे , यांचे अनपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८/ ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर ८ मे २०१८ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


९२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
क्र .२०१८/ जमा / कावी -१९४.- शासन निर्णय दिनांक २५ मे २०१७ नुसार तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने 
मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यात नवीन महसूली मंडळांची निर्मीती करणेबाबत माहिती दर्शविणारी अंतिम अधिसुचना अनुसुची 


७ ) तालुका- सोनपेठ 


अनुसुची - अ 


अनुसुची - ब 
अ.क्र . प्रस्तावित पुर्नरचनेमुळे । प्रस्तावित पुर्नरचनेमुळे 

नव्याने निर्माण झालेल्या नव्याने निर्माण 

महसूल मंडळाचे झालेल्या महसूल 
मुख्यालयाचे ठिकाण मंडळ अंतर्गत तलाठी 

साझांची नांवे 


| 


| 


| 


| 


१ ) सोनपेठ 


| 


| 


अ .क्र . | तालुका | विद्यमान महसुल विद्यमान महसुल 

मंडळाचे मंडळ अंतर्गत 
मुख्यालयाचे 

समाविष्ट 
ठिकाण असलेल्या तलाठी 

साझांची नांवे 
१ । २ । । 

४ 
१ | सोनपेठ 

सोनपेठ 
विटा खुर्द 

शेळगांव म . 
१ ) सोनपेठ थडी पिंपळगांव 

शिर्षी बु . 
६ । 

गवळी पिंपरी 
डिघोळ ई . 
आवलगांव 
पोहडूळ 

धामोनी 
११ | 

२ ) आवलगांव | कान्हेगांव 
१२ 

नैकोटा 

नरवाडी 
१४ 

वडगांव 
उखळी बु . 


| 


सोनपेठ 
डिघोळ ई . 
गवळी पिंपरी 
विटा खुर्द 
लासीना 
थडी पिंपळगांव 
शेळगांव म . 
शेळगांव ह . 
गंगापिंपरी 
शिर्शी बु. 
कान्हेगांव 
वडगाव 


| 


| 


| 


२ ) शेळगांव म . 


| 


१० 


११ 


१३ 


करम 


१४ 


उक्कडगांव म . 
उखळी बु . 


३ ) वडगांव 


नैकोटा 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


पोहंडुळ 
आवलगांव 


१९ 


खडका 


२० 


४ ) आवलगांव 


२१ 
२२ 
२३ 


नरवाडी 
कोठाळा 
सायखेडा 
धामोनी 


उपरोक्त अनुसुची प्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना 
करताना लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, नागरी / ग्रामीण क्षेत्र, जमीन 
महसूलाचे स्त्रोत , प्रत्येक मंडळात कमी जास्त साझे राहणार नाहीत 


तसेच महसूल मंडळाची निर्मिती करतांना अतिदुर्गम व नागरी भागाचा 
यथायोग्य विचार करण्यात आलेला आहे. 
परभणी , २५ जानेवारी २०१५ 

पी .शिवशंकर , 
जिल्हाधिकारी परभणी. 


सन र 


ण्याचा 


लम १ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६ , शके १९४० ९२५ 
१४ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल . पा .बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
उपजिल्हाधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
नुसार अधिसुचना 

गावाचे नांव :- गवळवाडी, ता :- पाटोदा , जिल्हा:- बीड 
क्र .२०१८ /एलएनक्यु / एसआर/ ०५/ २००८ .- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 

अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४ /सीआर/ ७७/ अ२ 

३७/ क 

० - २० 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 

३७/ अ 

0 - ०२ 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 

परिशिष्ट २ 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 

प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०२ गावळवाडी, ता . पाटोदा,जि .बीड 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 

प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव, क्र .२ गवळवाडी, ता . पाटोदा , जि . बीड 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 

सामाजिक फायदे :- काळया मातीसाठी अतिरिक्त 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 

(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 

परिशिष्ट ३ 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 

गावाचे नांव :- गवळवाडी , ता :- पाटोदा, जिल्हा:- बीड 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

अ . क्र . 

स . नं ./ ग . नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

लागु नाही. 
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट ४ 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 

अनुसूची- चार 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
देण्यात आला आहे . 

प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र .३ / 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन ल. पा .बीड 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 

परिशिष्ट ५ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
करणार नाही . 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या २ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 

लागू नाही . 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 

प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल. पा .बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा येईल . 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये बीड , १६ एप्रिल २०१८ 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 

श्री . चंद्रकांत सुर्यवंशी , 
करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ 

उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने 

ल. पा .बीड . 


९२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


भाग 


किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


१५ 


उपजिल्हाधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन ल. पा .बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


क्र .२०१८ /एलएनक्यु/ एसआर / ६७/ २००७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११/ २०१४ /सीआर/ 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


अ . क्र . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गवळवाडी , ताः - पाटोदा, जिल्हा:- बीड 
स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर) 
३३१ मौजे कुसळंब १-८६ 
३३२ 

२ - ७६ 
५९ मौजे पारनेर( गवळवाडी) ०.०५ 


० .६३ 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 


४ . 


० .०४ 


० .०७ 


० .०६ 


० .११ 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


० . ४५ 


० .०४ 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


० . २० 


० .०८ 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


० .०५ 


० .०३ 


० . २० 


० .०३ 


० .८५ 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


० . ११ 


० . ०४ 


० .०४ 


० .०४ 


० .११ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 


० . ०६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६, शके १९४० 


९२७ 


० .०४ 


० . ०४ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०२ गावळवाडी , ता . पाटोदा,जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव, क्र .२ गवळवाडी, ता . पाटोदा , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलंधारणासाठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


० .०४ 


० .२० 


५. 


७७ 


० .१२ 


० . २५ 


० .०६ 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- गवळवाडी , ता :- पाटोदा , जिल्हा:- बीड 


० .०१ 


० . १० 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग. नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


० . १८ 


० . ११ 


लागु नाही . 


० . ६३ 


० . १० 


० . २३ 


० . १६ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


० . ५२ 


० . ३३ 


० . २६ 


० . १२ 


६. 


७८ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन ल . पा .बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


७८ 


० . १२ 


० . १४ 


परिशिष्ट ५ 


० . ६१ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


० . २६ 
० . १९ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


० .०८ 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 


० . ३८ 


३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


० . ०८ 


लागू नाही. 


० .०६ 


० . ३० 


० . २१ 


० . २८ 


० . १५ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल . पा .बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
बीड , १६ एप्रिल २०१८ 

श्री . चंद्रकांत सुर्यवंशी , 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन 

ल . पा . बीड . 


० .०७ 


० . ११ 


० . २४ 


० . २५ 


९२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१ -६ , २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


. क्र . 


ccww० 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गवळवाडी , ता :- पाटोदा, जिल्हा:- बीड 
स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
६७ पै . 

० - ४० 
६७ पै . 

० -४२ 
७१ पै . 

0 - ०८ 
७१ पै . 

० - २१ 
७१ पै. 

० - ३९ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०५ गावळवाडी , ता . पाटोदा, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ,क्र .५ गवळवाडी, ता .पाटोदा , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- गवळवाडी , ताः- पाटोदा , जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स . नं ./ ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


१६ 
उपजिल्हाधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु/एसआर / ०६/ २००८ - ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४ /सीआर/ ७७/ अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल । 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन ल . पा .बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र .३ / 
अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन ल. पा .बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

___ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल . पा .बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
बीड , १६ एप्रिल २०१८ 

श्री . चंद्रकांत सुर्यवंशी , 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन 

ल. पा .बीड . 


उप 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१ - ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६, शके १९४० 


९२९ 


२९ 


१७ 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०२ मौ . मोराळा ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक -प्र . अ ./ भुस ./ कावि .०९ / २०१७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक 
१९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

__ अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०२ मोराळा ता . आष्टी,जि .बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
२३/ अ 

० - ६१ 
२३ / अ 

० - ६१ 
२४/ आ 
२४ / आ 

० - १८ 
२४ / आ 
२४/ आ 
२४/ आ 
२४ / आ 
२८ / अ 
२८ / अ 
२८ / अ 


२८ / अ 

० - ३७ 
२८ / अ 

० - ३७ 
२८ / अ 

० - १९ 
० - ४० 

० - २२ 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०२ मोराळा 

ता . आष्टी, जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०२ मोराळा 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- मोराळा तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह, 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


० 


सन 


१८ 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०२ पिंपळगांव घाट ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

___ क्रमांक -प्र. अ./ भुस ./ कावि .१०/२०१७:- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ )व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक 
१९जानेवारी, २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


० - २० 


० 


० - २० 


४ 


० - २० 
० - २० 


० 


- 


० - ३७ 


o - ३७ 


९३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०-१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


१९ 


o 


e 


eu 


o 


आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांव:- पाझर तलाव क्र . ०२ पिंपळगांवघाट ता . आष्टी,जि .बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
१०४/ अ 

१ - ०२ 
१०४/ अ 

१ -०२ 
१०४/ अ 

१ -०२ 
१०४/ अ 

१ -०२ 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०२ पिंपळगांवघाट 

ता . आष्टी , जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०२ पिंपळगांवघाट 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पिंपळगांवघाट तालुका :- आष्टी जिल्हा :- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र .क्र . ३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह, 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 
__ अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०२ केळ ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक - प्र . अ ./ भुस ./ कावि .१२/ २०१७ 

दिनांक :- २२ .०५.२०१८ 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३(२०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) 
याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ- २, दिनांक १९जानेवारी,२०१५ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०२ केळ ता . आष्टी ,जि .बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
११७/ अ / १ 

० - ३२ 
११७/ अ / १ 

० - ४७ 
११७/ अ / १ 

० - ४२ 
११७ / अ/ १ 

० - ४८ 
११७ / अ/ १ 

० - २१ 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०२ केळ 


पाव 


रण 


socww० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६ , शके १९४० 


९३१ 


ता . आष्टी , जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०२ केळ 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

___ अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- केळ तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ /प्र .क्र ,३ / 
अ - २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बिीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम. डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०१ नांदा ता . आष्टी ,जि .बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

० -८१ 
० - ७० 

० - ५५ 
४ 

० - ५७ 
० - ४१ 


ormo-० 


० - ४१ 


२० 


जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १९ (१ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०१ नांदा ता . आष्टी, जि .बीड. साठी भुसंपादन 

क्रमांक -प्र. अ ./ भुस ./ कावि .१३ / २०१७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र .क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक 
१९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 


० - ४१ 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ नांदा 

ता . आष्टी, जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०१ नांदा 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

___ अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- नांदा तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ग .नं . 

क्षेत्र ( हे. आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र . क्र . ३ / 
अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड, २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


९३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


२१ 


याचा 


बीड जिल्हयापाई 
मिळण्याचा 


उक्त अधिनिय 


जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०३ चिखली मौ . वाळूज ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक- प्र . अ ./ भुस ./ कावि .१४/ २०१७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक 
१९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०३ चिखली मौ . वाळुज ता . आष्टी, जि .बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
४८७ 

० - ४१ 
४८७ 

० - ८६ 
४८३ 

० -०३ 

० - ०३ 
४८३ 

0 - ०३ 
0 -०५ 

0 -०५ 
४८४ 

0 -०५ 
४८५ 

० - १७ 
० - १६ 
० - १६ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ चिखली 

ता . आष्टी , जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०३ चिखली 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाळुज तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र .३ / 
अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


၃ 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०२ शिराळ ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक -प्र . अ./ भुस ./ कावि .१५/ २०१७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र .क्र . ७७ / अ- २, दिनांक 
१९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 


0 


0 


c 


४८३ 


c 


४८४ 


m 


6 


४८४ 


____ 


० 


० 


४८५ 
४८५ 


० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६ , २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६ , शके १९४० 


९३३ 


२३ 


अ . क्र . 


१७२ 


विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०२ शिराळ ता. आष्टी,जि .बीड 
स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर) 
१७२ 

० -३० 

० - २५ 
१७२ 

० - १५ 
१७२ 

० - १५ 
१७२ 

० - १५ 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०२ शिराळ 

ता . आष्टी, जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ०२ शिराळ 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 
__ अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- शिराळ तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग. नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०२ वाळुज ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक - प्र . अ ./ भुस ./ कावि . १६/ २०१७ .- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र . क्र .७७/ अ-२ , दिनांक 
१९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

___ अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०२ वाळुज ता . आष्टी, जि . बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
१९८ 

० - २८ 
२०० 

० -३६ 
२०१ 

० - ५० 
२०२ 

० - २६ 
२०३ 

० - ०९ 

० - २१ 
२१८ 

० - ५२ 
२१८ 

० - ६० 
२१७ 

० - ३३ 
२१७ 

० - २० 


- 


Y 


0 


२०३ 


9 


v 


v 


९३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


२१७ 


२१७ 


२१७ 
२१७ 


० - २० 
० - २२ 
० - २१ 
० - १० 
० - ०६ 


१९६ 


0 -०६ 


१९६ 
१९७ 


० - २४ 
० - १० 


१९७ 


२३६ 


० - २० 
२३६ 

० - ५३ 
____ अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०२ वाळुज 

ता . आष्टी, जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०२ वाळुज 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

__ अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाळुज तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

___ अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र .क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड, २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र .क्र .७७/ अ -२ , दिनांक 
१९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०३ कानडी बु ता . आष्टी, जि .बीड 
अ.क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
३८ / १ 

० - ५३ 
३८ / १ 

० - ४२ 
३८ / १ 

० - ६५ 
३८ / २ 
३८ / २ 

० -४५ 
३८ / २ 

० - ५६ 

० -३० 
३८/ ३ 

० - १३ 
३८ / ३ 

० - १४ 
३८/ ३ 

0 - ०८ 
३८/ ३ 

० - २० 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ कानडी बु 

ता . आष्टी , जि . बीड . 
__ प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०३ कानडी ब्रु 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- कानडी ब्रु तालुका :- आष्टी जिल्हा :- बीड 


० - ५५ 


३८/ ३ 


२४ 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०३ कानडी ब्रु ता . आष्टी, जि . बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक - प्र . अ./ भुस ./ कावि. १७ / २०१७ .- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६ , शके १९४० 
९३५ 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लागु नाही 

जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची- चार 

अनुसूची - एक 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) गांवः- पाझर तलाव क्र . ०३ देऊळगांवघाट ता . आष्टी ,जि .बीड 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात अ . क्र . 

स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ १ 

० - ५२ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 

० - ५२ 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

० - ५२ 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 

0 -०८ 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

० - ५३ 
बीड , २२ मे २०१८ 

० - २९ 
श्री . एम . डी .सिंह , 

० - २९ 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 

० - २९ 


7 


90 


० - २१ 
० -२१ 


० -२१ 
० - १४ 


० - १४ 


२५ 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०३ देऊळगांवघाट ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक- प्र . अ ./ भुस./ कावि .१८ / २०१७ .- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक 
१९जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


० - १४ 
___ अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ देऊळगांवघाट 

ता . आष्टी, जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०३ देऊळगांवघाट 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

___ अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- देऊळगांवघाट तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग. नं . 

क्षेत्र (हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५/प्र .क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


H 


९३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाकी तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
__ अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
बीड , २२ मे २०१८ 

श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 


२७ 


जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०१ वाकी ता . आष्टी, जि .बीड . साठी भुसंपादन 

___ क्रमांक-प्र . अ./ भुस./ कावि.२० / २०१७ .- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम ,२०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र .क्र .७७/ अ - २, दिनांक 
१९जानेवारी, २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०१ वाकी ता . आष्टी,जि .बीड 
अ . क्र . स .नं ./ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

० - ५८ 

० - ५५ 
अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ वाकी 

ता . आष्टी , जि .बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०१ वाकी 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १९ ( १) खालील 
___ अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि .बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ०१ धिर्डी ता . आष्टी , जि .बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक -प्र . अ./ भुस ./ कावि.०१/ २०१४.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३(२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७ / अ-२ , दिनांक 
१९जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


३८ 


० - ३० 


अ . क्र . 


하 


ocww. 


२९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १० -१६ , शके १९४० ९३७ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड ( छ ) करिता 

वाचावे 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 

०- ३० 

३८ ०- ५१ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

० - ५१ 
अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

प्रयोजन :- जमिन संपादन पाझर तलाव क्र . ०३ मोराळा , 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०१ धिर्डी ता . आष्टी, जि . बीड 

ता . आष्टी, जि .बीड . 
स . नं ./ ग .नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 

पाटोदा , २२ मे २०१८ 
० - ४६ 

गणेश निहाळी , 
१५ पै ० - ६७ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 
१५ पै 

० - ५६ 
१५ पै 

० - ३२ 
अनुसूची- दोन 

उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

शुध्दीपत्रक 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ धिर्डी 

उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा, ता .पाटोदा, जि .बीड यांचेकडुन 
ता . आष्टी , जि .बीड . 

__ क्रं .२०१८/ एल .एन. क्यु /सि . आर/ २१ /२०१७, ११/ २०१७.- ज्या अर्थी 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ०१ धिर्डी 

कलम ११ अधिसुचना कृ २०१८/ एलएनक्यु/सिआर / ११/ २०१७ दिनांक 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

२९ .११. २०१७ अन्वये म . शा . राजपत्र भाग क्रमांक ०८ पान नंबर २४४८ , २४४९ 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व दिनांक ०७ ते १३ डिसेंबर २०१७ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 

झाली त्याची दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे. 
अनुसूची- तीन 

जिल्हा बीड तालुका - आष्टी, गांव हाजीपुर व करंजी , ता . आष्टी, जि .बीड . 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

करिता 

वाचावे 
गावाचे नांव :- धिर्डी तालुका :- आष्टी जिल्हा :- बीड 

स .नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
अ . क्र . स . नं ./ ग .नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 

मौजे हाजीपुर 

मौजे हाजीपुर 
लागु नाही 

३७ / १ ० - २३ 

३७/ १ ० - ३९ 
___ अनुसूची- चार 

० - १० 

३७/ १ ० -२१ 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

३७/ २ ० - ६० 

३७/ २ ०- ६१ 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 

मौजे करंजी 

मौजे करंजी 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 

० -६४ 

४३९ ०- ६५ 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र .३ / 
अ - २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 

प्रयोजन :- जमिन संपादन गांव तलाव क्र . ०१ हाजीपुर , 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . ता . आष्टी, जि . बीड . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे पाटोदा , २२ मे २०१८ 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

गणेश निहाळी, 
बीड , २२ मे २०१८ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 
श्री . एम . डी .सिंह , 
जिल्हाधिकारी बीड तथा समुचित शासन . 

३० 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र . २०१८/ एलएनक्यु/सिआर/ ३९ / १९९६ :- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
क्रं . २०१८ / एल. एन . क्यु / सि . आर/ २१/ २०१७, ११/ २०१७.- ज्या अर्थी 

महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११ / २०१४/ सीआर / ७७ / अ२ 
कलम ११ अधिसुचना कृ २०१८ / एलएनक्यु/सिआर/ २१/ २०१७ दिनांक 

दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
२९ . ११. २०१७ अन्वये म . शा . राजपत्र भाग क्रमांक १७ पान नंबर २४५८ , 

जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
२४५९ दिनांक ०७ ते १३ डिसेंबर २०१७ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
प्रसिध्द झाली त्याची दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 

ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
जिल्हा बीड तालुका - आष्टी , गांव मोराळा , 

सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 


३७/ १ 


४३९ 


२८ 


शुध्दीपत्रक 


९३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६ , २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

____ त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

____ आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे काम हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- निमगांव चोभा ल . पा . क्र . २ अतिरिक्त ता . आष्टी, 

जि .बीड . 
प्रकल्पाचेविवरण :- निमगांव चोभा ल . पा .क्र . २ अतिरिक्त ता . आष्टी , 

जि .बीड. 
सामाजिक फायदे :- जलसिंचन 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- निमगांव चोभा ल . पा . क्र . २ अतिरिक्त तालुका : 

आष्टी जिल्हा :- बीड 
| अ .क्र . स.नं ./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर .) 
लागू नाही . 

परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
पाटोदा २२ मे २०१८ 

गणेश नि- हाळी , 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 


३१ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- निमगांव चोभा ल . पा .क्र .०२ ( अति ) तालुका : 

आष्टी जिल्हा :- बीड 
अ .क्र . स.नं ./ ग. नं . 

क्षेत्र ( हे. आर .) 
०४ 
९ / १ 

० .१४ 
९ / २ 

० . २७ 
४५ 

० . ४७ 
० . ११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २०/ ९/ २०१७ . 

२ ) श्रीमती एस .वाय . शेख , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक ६/ ५/ २०१८ व ७/ ५/ २०१८ पर्यंतची ( ०२ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ १७१९/ २०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्रीमती एस.वाय. शेख , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, 
लातूर यांची दिनांक ०६.०५. २०१८ व ०७.०५. २०१८ पर्यंतच्या ( २ ) दिवसांच्या 
उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस कार्योतर मंजूरी देत आहेत . 

श्रीमती एस . वाय . शेख, हया रजेवरून परत न आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती एस .वाय. शेख , हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 


० .१९ 


- 


Y 


0 


3 


० .३२ 
० . ३१ 


० 


एकूण - 


१ .८१ हे . आर 


२५ 


समय 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६, २०१८ : ज्येष्ठ १०-१६ , शके १९४० 

९३९ 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

३४ 
श्रीमती एस .वाय. शेख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .०९ . २०१७ च्या 

अधिसूचना 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

क्र .जिदुविअ/ औबाद/ सनि / २०१८ / ४१७.- सहकायक निबंधक , सहकारी संस्था 
लातूर , ०९ मे , २०१८ 

( दुग्ध ), औरंगाबाद , या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , धवलकांती 
वृषाली व्ही . जोशी , 

दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. वडजी ता . पैठण जि . औरंगाबाद , ही 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम १० अन्वये वर्ग " कृषी संस्था " उपवर्ग 
३२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

" इतर कृषी संस्था " असे वर्गीकरण करण्यातय आले आहे . 
आदेश 

संस्थेचा नोंदणी क्र . अजीडी/पीटीएन /अजीआर( ओ)/ १८५६( डी )/ २०१८ -१९ 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४१५/ २०१७, दिनांक २०/९/ २०१७ . 

औरंगाबाद , १० एप्रिल २०१८ 
२) सौ . एस , एम . कनकदंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर 

सी . एम . सराफ , 
यांची दिनांक ०२ .०५ .२०१८ ते ०६.०५. २०१८ पर्यंतच्या ( ५ ) दिवसांच्या 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) औरंगाबाद . 
परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

अधिसूचना 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

क्र .जिदुविअ /बीड / सनि/ सी /-१/ नोंदणी/जिजामाता दुध/ २०१८ / ७०९ . 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ १७३२/ २०१८ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र 

सहय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड , यांचेकडून असे अधिसूचीत 
न्यायधीश ,लातूर हया सौ. एस ,एम. कनकदंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

करण्यात येते की , जिजामाता महिला दुध व्यवसाईक सहकारी संस्था 
स्तर, लातूर यांची दिनांक ०२ .०५ .२०१८ ते ०६.०५ .२०१८ पर्यंतच्या ( ५ ) 

मर्या. पांढऱ्याचीवाडी ता . बीड जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
दिवसांच्या वैघकीय कारणावरून उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योतर 

संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं . २४ ) कलम 
मंजूरी देत आहेत . 
___ सौ . एस. एम . कनकदंडे,हया रजेवरून परत न आल्यानंतर त्यांना 

९ ( १) अन्वये नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्रं . बीएचआर/ बीएचआर/ 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

एजीआर/( ओ) २६८०/( डी )/ २०१८ दिनांक ३/ ५/ २०१८ असा आहे . सदरहु 
सौ . एस . एम .कनकदंडे, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 

संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था " असुन उपवर्गीकरण "( ब ) इतर कृषी 
नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 

संस्था " आहे . 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

बीड , ३ मे २०१८ 
सौ . एस . एम .कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

गोपालकृष्ण क . परदेशी , 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २०. ०९. २०१७ च्या 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड . 
संदर्भीद आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , ०९ मे , २०१८ 

३६ 
वृषाली व्ही . जोशी , 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 

अधिसूचना 
क्र .जिदुविअ/बीड/ सनि / सी /-१/ नोंदणी/ सागर भुजलाशयीन मत्स्य/ ६३९ / २०१८.. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), बीड , यांचेकडून असे अधिसूचीत 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 

करण्यात येते की , सागर भुजलाशयीन प्राथमिक मच्छीमार सहकारी 
अधिसूचना 
क्र . जिदुविअ / औबाद / सनि/ २०१८ / ३४७.- सहायक निबंधक , सहकारी 

संस्था मर्या. रुटी ता . आष्टी जि .बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संस्था ( दुग्ध ), औरंगाबाद , या पत्राद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
बालाजी दूध उत्पादक सहकारी संस्था म . जरंडी ता . सोयगांव जि . औरंगाबाद 

अन्वये नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्रं . बीएचआर/ एएसआय/ आरएसआर/ 
ही संस्था नोंदणी क्र . ओजीडी/एसजीएन / अजीआर( ओ)/ १८५५ ( डी )/ एनसी/ १३७० /२०१८ दिनांक ६/ ४/ २०१८ असा आहे. सदरहु संस्थेचे वर्गीकरण 
२०१७- १८ , दि . २०/ ३/ २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम " कृषी संस्था " असुन उपवर्गीकरण “( ब) इतर कृषी संस्था " आहे . 
१९६० चे कलम ९ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचेनियम १० अन्वये बीड , ४ एप्रिल २०१८ 
वर्ग “ कृषी संस्था " उपवर्ग "इतर कृषी संस्था " असे वर्गीकरण करण्यात 

गोपालकृष्ण क . परदेशी , 
आले आहे . 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध) , बीड . 
संस्थेचा नोंदणी क्र . ओजीडी/ एसजीएन / ओजीआर( ओ)/ १८५५ ( डी )/ २०१७- १८ , 
औरंगाबाद , २० मार्च २०१८ 

सी . एम . सराफ , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) औरंगाबाद . 


९४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३१- ६ , २०१८ : ज्येष्ठ १० - १६, शके १९४० 


३७ 


| उपाध्यक्ष पदाची निवड करणे तसेच निवडणुक नियम २००६ अन्वये 

नियुक्त केलेल्या पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
जिल्हाधिकारी जालना यांजकडुन 

यांची निवड झाल्याचे नावासह कळविले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद , 
क्र .२०१८ ./ नपाप्र/ अध्यक्ष- उपाध्यक्ष/ कार्या-१/ सीआर-२०१ ज्याअर्थी नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९ ( १ ) 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती आणि औदयोगिक नगरी अधिनियम अन्वये यथोचितरित्या राजपत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 
१९६५ चे कलम ४० नुसार नगर पंचायतीची मुदत ५ वर्ष असुन कलम 

त्याअर्थी जिल्हायातील नगर पंचायत बदनापुर , घनसावंगी , मंठा, व 
३४१ ब-४ नुसार अध्यक्ष पदाची पहिल्या पदावधीची मुदत अडीच वर्षा 

जाफ्राबाद येथील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नावे या आदेशाव्दारे खालील 
आहे व कलम ३४१ ब- २ ( ६ ) नुसार उपाध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्षाची 

प्रमाणे अधिसुचित करण्यात येत आहे . 
आहे. आणि जिल्हायातील नगरपचायतीच्या दुस- या पदावधीसाठी अध्यक्ष 
अ . क्र . नगरपंचायतचे नाव 

निवडणुक आलेल्या अध्यक्षांचे नाव निवडुण आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


बदनापुर 


श्री साबळे प्रदिप विक्रम 


श्री शेख युनुस शेख लालमिया 


घनसावंगी 


श्रीमती देशमुख प्राजक्ता राजेंद्र 


श्रीमती सय्यद सलीमाबी सय्यद गफुर 


| ३ 


| मंठा 


श्री राठोड नितीन उत्तमराव 


श्री खान सिराज कलंदर 


जाफ्राबाद 


श्रीमती वाकडे कविता दिपक 


श्री शेख अहेमद रहीम 


जालना २४/ ०५/ २०१८ 


जिल्हाधिकारी जालना 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


बुधवार , दिनांक ३० मे २०१८ : ज्येष्ठ ९ , शके १९४० । 


३८ 


जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी , परभणी या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , परभणी 


आदेश 


जिल्ह्यातील नगर पंचायत पालम अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पदसाठी दि . 
२३ .०५. २०१८ रोजी निवडणूक घेण्यात आली. सदर निवडणूकीमध्ये स्तंभ 


आदेश क्र . २०१८ / नपाप्र -०४/निवडणूक / कावी / १०१ दि . 
१४.०५.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा/ नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , पी . शिवशंकर , 


क्र . ०३ मध्ये दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी निवडूण 
आले आहेत . 


अ . क्र . 


निवडूण आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 


| १ | 
| १ | 


नगर पंचायतीचे नांव 

२ 
पालम 


| 


हत्तिअंबीरे अनिताबाई जालंधर 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


निवडूण आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


१ । 
१ । 


२ 
पालम 


रोकडे बालासाहेब गणेशराव 


परभणी, २५ मे २०१८ .. 


पी .शिवा शंकर , 


जिल्हाधिकारी , परभणी. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०-१६ , शके १९४० [ किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


मुख्याधिकारी नगर परिषद यांजकडून 

जाहिर सूचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम - २८ ( ४ ) 

नुसार ) 
जा .क्र . ४८४/ ०९ - कुंडलवाडी नगर परिषदेने (यापुढे उक्त नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून संबोधिलेले ) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ७६ 
दि .११/ १२/२०१७ अन्वये कुंडलवाडी शहराच्या वाढीव हद्दीची प्रारूप विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ ( यापुढे उक्त 


अधिनियम म्हणून संबोधलेला ) च्या कलम - २६( १ ) नुसार प्रसिध्दी केली 
असून त्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
दि . डिसेंबर २१ - २७, २०१७ रोजी पान क्र . ५० वर प्रसिध्द झाली आहे . 
सदरहू प्रसिध्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत एकही 
हरकती / सूचना प्राप्त नाहीत . तथापि उक्त नियोजन प्राधिकरणास उक्त 
अधिनियमाच्या कलम- २८( ४ ) नुसार खालील सूचीप्रमाणे काही फेरबदल 
करून उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० नुसार प्रारूप विकास योजना 
शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करावयाची आहे. 


सूची 


अ . क्र . 


आरक्षणाचे नांव 


स्थान ( स.क्र .) 


आरक्षण 
क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्रफळ 
( हे. आर .) 


स्मशान भूमि 


१२३ ( भाग ) 


० . ३० 


स्मशान भूमि 


२०८ ( भाग ) 


० . ७२ 


उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम - २८( ४ ) नुसारच्या 
तरतुदीनुसार केलेले फेरबदल प्रारूप विकास योजनेच्या नकाशावर दर्शवून 
प्रारूप विकास योजना, कुंडलवाडी ( वा. क्षे.) जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. सदरहू प्रारूप कुंडलवाडी ( वा . क्षे.) विकास योजनेचा 
नकाशा नगर परिषद , कुंडलवाडी व सहाय्यक संचालक, नगर रचना , 


नांदेड यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 
कुंडलवाडी , २२ मे २०१८ 
अध्यक्ष 

मुख्याधिकारी 
नगर परिषद कुंडलवाडी 

नगर परिषद कुंडलवाडी 


औ . भाग १अ - ९ 


२७ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३१-६, २०१८ : ज्येष्ठ १०- १६, शके १९४० भाग १-अ - पुरवणी 


N 


9 - 3 


KundalwadiMunicipal Council Kundalwadi 


appeared in Maharashtra Government Gazette , 


Public Notice 


Aurangabad Division dated December 21-27 , 2017 on 


(Section 28 (4 ) ofMaharashtra Regional & Twon 


page no .50 . 


Planning Act 1996 ) 


There are no suggestions & objections to pub 


Kundalwadi Municipal Council (hereafter re- 


lished draft development plan received within stipulated 


ferred to the “ said Planning Authority” ) under its Reso 


period. But the said Planning Authority has made some 


modification u /s 28 ( 4 ) of the said Act as indicated in 


lution No.76 Dated 11/12 /2017 has published the draft 
Development Plan of Additional Area of under section 


the following list and has decided to submit the draft 


26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act 


development plan for sanction to Government under 


1966 (hereafter referred to as the “ said act” ) which has 


section 30 of the said act. 


List 


Sr.No. 


Site No. 


Designation of the Reservation 


Location 
( S .No. ) 


Approximate 
Area (Ha.) 


A 


Cremation Ground 


123 (Part) 


0 .30 


100 


Cremation Ground 


208 (Part) 


0.72 


The said Draft Development plan with modifications 


in the office of Kundalwadi Municipal Council 


made by the said planning 


Authority under section 


Kundalwadi and Assistant Director of Town Planning 


28 (4 ) of the Maharashtra Regional & Twon Planning 


Nanded for inspection of the public during office hours. 


Act 1966 is beingpublished for public information . This 


Draft Development Plan (Additional Area ) hasbeen kept 


Kundalwadi, 22 May 2018 
President 

Chief Officer 
Chief Officer Kundalwadi Municipal Council 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


